सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धा-२०२४ मधील राज्यस्तरीय 
व जिल्हास्तरीय पारितोषिक विजेत्या सार्वजनिक 
गणेशोत्सव मंडळांची नावे घोषित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: पुलदे-२०२४/प्र.क्र.१११/ सां. का. २ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ ऑक्टोबर, २०२४ 


वाचा:-१. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग,शासन निर्णय क्र. पुलदे २०२४/प्र.क्र.१११/सां.का.२, 
दि. ३१ जुले, २०२४. 
२. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. पुलदे २०२४/प्र.क्र.१११/सां.का.२, 
दि. २१ ऑगस्ट, २०२४. 
३. संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांचे पत्र क्र.पुलदे-८८१, 
दि. १ ऑक्टोबर, २०२४. 
४. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. पुलदे २०२४/प्र.क्र.१११/ सां.का.२, 
दि.०३ ऑक्टोबर, २०२४. 


प्रस्तावनाः 
आपल्या संस्कृतीचे जतन व संवर्धन व्हावे, सण उत्सव साजरे करताना सामाजिक बांधिलकी 
जपली जावी व पर्यावरण पुरक सण साजरे व्हावे तसेच गणेशोत्सव स्पर्धेत जास्तीत जास्त सार्वजनिक 
गणेशोत्सव मंडळांनी सहभागी व्हावे याकरीता राज्य शासनाने दिनांक ०७.०९.२०२४ ते दिनांक 
१७.०९.२०२४ या कालावधीत पार पडलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सवात, राज्यातील सर्वोत्कृष्ट सार्वजनिक 
गणेशोत्सव मंडळांना पुरस्कार देण्याचा निर्णय संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये घेतला होता. सार्वजनिक 
गणेशोत्सव स्पर्धा-२०२४ मधील राज्यस्तरीय पहिल्या क्रमांकाच्या विजेत्या सार्वजनिक गणेशोत्सव 
मंडळास रुपये 4.00 लक्ष, व्दितीय क्रमांकाच्या विजेत्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळास रुपये २.५० लक्ष व 
तृतीय क्रमांकाच्या विजेत्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळास रुपये १.०० लक्ष इतक्या रकमेचे पारितोषिक 
व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात येणार आहे. तर जिल्हास्तरीय पारितोषिक विजेत्या सार्वजनिक गणेशोत्सव 
मंडळांस प्रत्येकी रुपये २५,०००/- चे पारितोषिक व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात येणार आहे. दिनांक 
०७.०९.२०२४ ते १७.०९.२०२४ या कालावधीत पार पडलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धेतील विजेत्या 
राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या नावांची शिफारस संदर्भ क्र.१ च्या हासन 
निर्णयान्वये गठीत जिल्हास्तरीय व राज्यस्तरीय निवड समितीने केळी असून, त्यानुसार स्पर्धेतील विजेत्या 
राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांची नावे घोषित करण्याची विनंती संचालक, 
पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.३ च्या पत्रान्वये केळी आहे. 
त्यानुसार सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धा-२०२४ मधील विजेत्या राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय सार्वजनिक 
गणेशोत्सव मंडळांची नावे घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे-२०२४/प्र.क्र.१११/ सां. का. २ 


सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धा-२०२४ च्या अनुषंगाने, संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयात नमूद 
केलेल्या विहीत निकषांच्या आधारे, राज्यस्तरीय निवड समितीने शिफारस केलेल्या राज्यस्तरावरील 
प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकाच्या विजेत्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांची नावे व जिल्हा स्तरावरील 
प्रथम क्रमांकाच्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांची नावे सोबतच्या प्रपत्र "अ" नुसार जाहीर करण्यात येत 
आहेत. 


२. सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धा-२०२४, मधीळ विजेत्या राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय सार्वजनिक 
गणेशोत्सव मंडळांच्या पारितोषिक वितरणाचा कार्यक्रम, दिनांक ०९ ऑक्टोबर,२०२४ रोजी दुपारी १२.०० 
वाजता, यशवंत नाटय मंदिर, माटुंगा (प), मुंबई येथे आयोजित करण्यात येणार आहे. 


as सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४१००८१२२९१०२३२३ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NANDA 
MARUTI RAUT 


(नंदा राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

२. मा. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
3. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव,सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्राळय,मुंबई. 

८. प्रधान सचिव,नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१०.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

११.सर्व पोळीस आयुक्‍त. 

१२.सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

१३.सर्व जिल्हाधिकारी. 

१४.सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक. 

१५.सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी. 

१६. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, सायन, मुंबई. 
१७.संचालक, पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, प्रभादेवी, मुंबई. 
१८.अधिष्ठाता, सर जे. जे. कला महाविद्यालय, मुंबई. 

१९.अपर पोलिस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे-२०२४/प्र.क्र.१११/ सां. का. २ 


२०.राज्य जनसंपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य. 

२१.महाळेखापाल लेखापरीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१,मुंबई. 

२२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२३.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२४.स्पर्धेतील विजेत्या राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ यांना पु.ल.देशपांडे 
महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांचेमार्फत 

२५.निवडनस्ती (सां.का.२). 


प्रत - 
संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई यांना प्रसिध्दीसाठी अग्रेषित 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे-२०२४/प्र.क्र.१११/ सां. का. २ 


प्रपत्र-अ 
सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धा-२०२४ मधील राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय विजेते सार्वजनिक गणेशोत्सव 
मंडळे 


राज्यस्तरीय विजेते सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे 


1१ | परभणी भारतमाता Wat मंडळ प्रथम क्रमांक 


ठाणे जय भवानी मित्र मंडळ व्दितीय क्रमांक 


3 लातूर वसुंधरा वृक्षरुपी गणेशोत्सव मंडळ तृतीय क्रमांक 


जिल्हास्तरीय विजेते सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे 
सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे नाव 


ie 
२. श्री. हनुमान सेवा मंडळ 
३. शिवाजी पाक (हाऊस) सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ 


मुंबई उपनगर १. श्री. गणेश HIST मंडळ 
२. बर्वेनगर व भटवाडी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, 
3. शिवगर्जना तरुण मित्र मंडळ 


जन 
= 
: 
: 

ci 


Vad मित्र मंडळ 
२. सम्राट मित्र मंडळ 
3. मार्कटयाड॑ मित्र मंडळ 


९ सातारा अभय कला व क्रीडा गणेशोत्सव मंडळ 
सांगली मोरया प्रतिष्ठान 


यशोदिप युवा सांस्कृतिक व बहुउद्देशीय संस्था 


नाशिक शिव युवा प्रतिष्ठान सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे-२०२४/प्र.क्र.१११/ सां. का. २ 


१४ धुळे वंदे मातरम प्रतिष्ठान 
जळगाव जनता बंक कर्मचारी गणेशा मंडळ 
नंदुरबार श्री. अण्णा गणेश मंडळ 
क अनन 
० 
जालना श्री. संत सावता गणेश मंडळ 
हिंगोली श्री. ओमसाई गणेश मंडळ 
परभणी भारतमाता गणेश मंडळ 


A 
७) 


धाराशिव तुळजाई सांस्कृतिक व क्रोडा गणेश मंडळ 


श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज गणेश मंडळ 


बीड सरस्वती WaT मंडळ 


लातूर वसुंधरा Farol गणेशोत्सव मंडळ 


A 
०८ | “८० 


A A 
me) 


नागपूर भारत HIST मंडळ 


टायगर ग्रुप (गडचिरोली जिल्हा बहुउद्देशीय विकास संस्था) 


गोदिया सार्वजनिक बाल गणेशा मंडळ 


चंद्रपूर श्री. नवयुवक बाल गणेश मंडळ 


et [ सवजगकनमज्सवजडळ 


भंडारा हनुमान व्यायाम शाळा गणेशोत्सव मंडळ 
३२ अमरावती श्री. बजरंग गणेशोत्सव मंडळ 


३३ बुलढाणा तानाजी व्यायाम शाळा गणेश मंडळ 
वाशिम विघ्नहर्ता गणेशा मंडळ 
३५ यवतमाळ जय विजय गणेशोत्सव मंडळ 


स्व.विनायक राखोंडे स्मृती गणेशोत्सव मंडळ 


NANDA MARUTI 
RAUT 


(नंदा राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


